Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २८ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-२० 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 
अधिसूचना : नेमणुका , 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २४२-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४६६ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


ना . - एक -१ ( १५६३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ३६ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा इटगाव , त.सा.क्र . ८ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) ( ३ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


( १ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१६ ९ / १ 


०२२ 


१४ 


२३० 


o 


२ 


१६ ९ / १ अ 


०२३ 


१५ 


४३२ 


००२ 


3 


२६० 


० १४ 


१६ 


४३१ 


०१८ 


४ 


२४८ 


०४१ 


१७ 


४३० 


० २३ 


५ 


६८५ 


००८ 


१८ 


४३३/२ 


००१ 


६ 


६८७ 


००१ 


१ ९ 


७०० 


० १६ 


७ 


२४४ 


० १४ 


२० 


७०१ 


० १४ 


८ 


२४३ 


० ० ९ 


२१ 


४१८/१ , ४१८/२ 


० १० 


९ 


२१७ / १,२१७ / २ 


००२ 


२२ 


४०५ 


०१७ 


१० 


२१८ 


००८ 


२३ 


६४७ 


००४ 


११ 


२१८/२ 


० १८ 


२४ 


४५७ 


० १० 


१२ 


२२ ९ / २ 


०२३ 


२५ 


४५ ९ 


००२ 


१३ 


२२ ९ / ३ 


००८ 


एकूण 


३११ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ ०० मी . वरून निर्गमित गोसी ( बु ) उपसा सिंचन योजने 
अंतर्गत मुख्य 

कालव्याचे मातीकाम बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


i 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २४३-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४७२ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ४३ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा निघवी , त.सा.क्र . २४ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


आर 


१ 


३०८ 


० १० 


६ 


७८/१ 


००१ 


२ 


२ ९ २ 


०२० 


७ 


३२६ 


००३ 


3 


२ ९ ८ 


००४ 


८ C 


३३७ 


००३ 


४ 


४०/१ 


० १५ 


१ P 


३३८ 


०१७ 


६० 


०२५ 


१० 


३३ ९ / १ 


० २६ 


एकूण 


१२४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीकेवरील एल -१ , एल -२ , एल -३ , आर -१ कालवे 
व त्यावरील उपलघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २४४-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४७७ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ५ ९ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा पाथरी , त.सा.क्र . १० , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

अ . क्र . सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


७४५ 


००१ 


४ 


७३४ 


००१ 


२ 


७४३ 


००१ 


५ 


७३० 


०३५ 


3 


७३२ 


०४७ 


एकूण 


० ८५ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाचे वर्णन 

गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमीत गोसी बुज . उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य व शेंद्री 

शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा व जलविद्युत निर्मिती . 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


- 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २४५-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि -५४ ९ 
२०१ ९ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


ना . - एक -२ ( १५६३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ३७ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा शिवनाळा , त.सा.क्र . २२ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
अ . क्र . सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३०३ 


०१६ 


3 


४३१/२ 


००७ 


२ 


३५५ 


० ०३ 


४ 


४१५ 


० ०१५ 


एकूण 


० २७५ 


प्रकल्पाचे नाव 


— 


प्रकल्पाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र . २ वरुन निर्गमीत आसगाव वितरीकेवरील 
आसगाव लघु कालवा क्र . १ व त्यावरील उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१६ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - २४६-२०२१ . - 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - ४६३ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ३० - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा कुा , त.सा.क्र . ९ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


अ . क्र . 


अ.क्र . 


हे . आर 


आर 


१ 


२०८ 


० १३ 


४ 


२०६ 


०१३ 


२ 


१८ ९ 


० १६ 


५ 


८०० 


० ८८ 


3 


२७६ 


० ५४ 


एकूण 


१८४ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्पाचे वर्णन 

: - गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ ०० मी . वरुन निर्गमित गोसी ( बु . ) उपसा सिंचन 

योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा व जलविद्युत निर्मिती . 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१७ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - २४७-२०२१ . - 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि -४५ ९ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


. 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक २२ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा गोसेखुर्द , त.सा.क्र . ८ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


२६ ९ 


००८ 


४ 


२५४ 


०२८ 


२ 


२७० 


००६ 


५ 


२६०/२ 


००५ 


3 


२५३ 


०४० 


एकूण 


० ८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पाचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ ०० मी . वरुन निर्गमित गोसी ( बु . ) उपसा सिंचन 
योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - २४८-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं . - कलि - कावि - ५५३ 
२०१ ९ , दिनांक ४ डिसेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


ना . - एक -३ ( १५६३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


भूसंपादन मामला क्रमांक २१ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा ठाणा ( नवेगाव ) , त.सा.क्र . १६ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक ( अदमासे ) 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१००/१ 


०१८ 


२ 


३८ 


०२८ 


एकूण 


०४६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ११५३० मी . वरुन निर्गमित ब्रम्ही लघु कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
व जलविद्युत निर्मिती . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


११ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि -२४ ९ - २०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ५४६ 
२०१ ९ , दिनांक ०४ डिसेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक २ ९ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा भावड , त . सा.क्र . १६ ता . पवनी , जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


७४३ 


० ०५ 


एकूण . 


००५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ २५० मी . वरुन निर्गमित नवेगाव लघु कालव्याचे 
सा.क्र . २३१० मी . वरुन निर्गमित भावड लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


: 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


समाजाला मिळणारे लाभ 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 


सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५०-२०२१ . 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४७१ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ४२ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा भेंडाळा , त . सा.क्र . ३० ता . पवनी , जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ ९ ५ 


O 


२० 


२ 


२ ९ ८ 


०० ९ 


3 


२ ९ ७ 


००७ 


एकूण .. 


०१८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा कालवा अंतर्गत ( १ ) वडेगाव लघु कालवा क्र . १ व ( २ ) भेंडाळा लघु 
कालवा चे बांधकामाकरीता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५१-२०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 


ना . - एक -४ ( १५६३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४८७ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्रमांक ४ ९ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा रनाळा , त . सा.क्र . १७ ता . पवनी , जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्वे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


. 


१ 


१७२ 


० ००५ 


२ 


१७३/१ 


० ०२० 


एकूण . 


० ०२५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गोसीखुर्द प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


— 


गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र .११५३० मी . वरुन निर्गमित ब्रम्ही लघु कालव्याचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी 

पुरवठा , 

औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 


सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१५ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५२-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४७६ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक ४७ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा रूयाळ , त . सा.क्र . २८ , ता . पवनी , जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१ 


० ५० 


एकूण . 


० ५० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र.९ ०० मी . वरुन निर्गमित गोसी ( बु . ) उपसा सिंचन 
योजने अंतर्गत मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५३-२०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४६१ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीतच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र महणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१७ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा वासेळा त . सा.क्र . २३ त . पवनी जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


६६ 


००४ 


एकूण 


००४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र.९ ०० मी . वरुन निर्गमित गोसी ( बु . ) उपसा सिंचन 
योजने अंतर्गत मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५४-२०२१. 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४७५-२०१९ , 


ना . - एक -५ ( १५६३ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीतच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा शेंद्रि खुर्द , त . सा.क्र . २४ त . पवनी जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


५४१ 


००८ 


२ 


१६ ९ 


००६ 


3 


३२४ 


० १० 


४ 


३३२ 


० २७ 


एकूण . . 


०५१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प 
गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ २५० मी . वरुन निर्गमित नवेगांव लघु 
कालव्यावरील शेंद्री १ व २ उप लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


–निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भंडारा या कार्यालमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं . - कलि - कावि - २५५-२०२१ , 


ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भुसं - कलि - कावि - ४६२ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीतच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८ / अ -६५ / २०१८-२०१९ , मौजा सिंदपुरी त . सा.क्र . २० त . पवनी जिल्हा भंडारा . 

अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६० 


०३१ 


२ 


१६४ 


० ११ 


3 


१६८ 


०४ ९ 


एकूण .. 


० ९ १ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द डावा मुख्य कालवा सा.क्र . ९ ०० मी . वरुन निर्गमित गोसी ( बु . ) उपसा सिंचन 

योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , 

औद्योगिक पाणी 

पुरवठा , 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

—निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

—निरंक 
टीप : - उक्त जमिनीचा आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

संदीप कदम ( भा . प्र.से. ) , 
भंडारा 

जिल्हाधिकारी , 
दिनांक ०५ जुलै २०२१ . 

भंडारा . 


नाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२६ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , याजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक डेस्क - २८ - उजि ( भूसं ) -प्र - कावि -२ ९१-२०२१. 

मौजा - सुमठाणा , तह - हिंगणा , जिल्हा - नागपूर भुसंपादन प्रकरण क्र . २८ - अ - ६५-२०१८-१९ येथील खाजगी जमीन सुमठाणा - कोतेवाडा - सोंडापार 
परसोडी - जामठा या मंजूर सुधार योजनेतील २४.०० मीटर रुंद रस्त्याचे बांधकामासाठी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम , २०१८ अन्वये कलम ११ ( १ ) अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी दिनांक सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० रोजी अनुक्रमांक ८८३ , पृष्ठ क्रमांक १ , २ व ३ वर प्रसिध्द झाली होती . 
खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

मौजा - सुमठाणा तह - हिंगणा जिल्हा - नागपूर भूसंपादन प्र.क्र . २८ - अ - ६५-२०१८-१९ 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


त्यात 


- 


अ . क्र . 


सर्वे क्र . किंवा 


अ.क्र . 


सर्वे क्र . किंवा 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
हे . आर . मी 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 


गट क्र . 


गट क्र . 


हे . आर 


१ 


०.० ९ १३ 


१ 


३७/१ 


०.१४०७ 


३७/१ 
३७/२ 


२ 


२ 


०.१४८ 


०.० ९ १५ 
०.३४.०० 


४ 


४ 


३७/२ 
३८/१ 
३८/२ 


३८/१ 
३८/२ 


०.३८२३ 


५ 


०.०४६ 


५ 


०.०७ 


नागपूर : 
दिनांक ०७ जुलै २०२१ . 


आशिष बिजवल , 

उपजिल्हाधिकारी , 
( भूसंपादन ) , पेंच प्रकल्प , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


